वर्ष ९ , अंक ५ ] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


पृष्ठे 

भाग एक- शासकीय अधिसूचना : 

नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ चार अ , चार ब 

· 

व चार – क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


9-8 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५१ . 


} 


अनुक्रमणिका 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १०.०० 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , यांजकडून 

वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . - संकीर्ण - २०१८ - प्र . क्र .१३ मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०१ ९ . 

( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र -३ ९ 
२०२१ , दिनांक २५ जानेवारी , २०२१ . 


( ३ ) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिरक्षण प्रस्ताव क्र . - शिर - परिरक्षण प्रस्ताव मौजे देवरी - २०२२ , अमरावती , दिनांक 
१ ९ डिसेंबर , २०२२ . 


( १ ) 


पृष्ठे 

नाही . 


- 


( ४ ) उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिरक्षण प्रस्ताव क्र . - शिर - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजे धानोरा कोकाटे -२०२२ , अमरावती , 
दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ . 

अ.- एक -१ ( १८०६ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

( ५ ) उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिरक्षण प्रस्ताव क्र . - शिर - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजे नरसिंगपूर -२०२२ , अमरावती , 
दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ . 


( ६ ) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिरक्षण प्रस्ताव क्र . - शिर - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजे देवरा - २०२२ , अमरावती , 
दिनांक ३० डिसेंबर , २०२२ . 


अ.क्र . 


( ७ ) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिरक्षण प्रस्ताव क्र.- शिर - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजे रोहणखेडा -२०२२ , अमरावती , 
दिनांक ३० डिसेंबर , २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक शिरस्तेदार - गांवठाण - अधिसूचना - परिरक्षण आदेश क्र . २-१८४-२०२३ 

· 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण - २०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये राज्यात 
गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे . सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख 
( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण ड्रोन सर्व्हे - प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , दिनांक २५ जानेवारी , २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक , 
भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / 
सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत . 


} 


त्यानुसार , उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील वाचा क्र . ( ३ ) ते ( ७ ) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा वलगांव मध्ये १. मौजे देवरी , 
२. मौजे धानोरा कोकाटे , ३. मौजे नरसिंगपुर , ४. मौजे देवरा , ५. मौजे रोहणखेडा ही गांवे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला 
आहे . त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा वलगाव , 
१. मौजे देवरी , २. मौजे धानोरा कोकाटे , ३. मौजे नरसिंगपूर , ४. मौजे देवरा , ५ मौजा रोहणखेडा हे ५ गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे . तसेच 
त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गांवे परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

, 


जिल्हा 


( १ ) ( २ ) 


परिशिष्ट - ब 

उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती याचे अधिनस्थ सजा वलगांव मधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील 

तालुका 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


( ३ ) 


१ अमरावती अमरावती 


कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे 

नाव 

पुनर्रचनेपूर्वी 


सजा 


( ४ ) 

उ . अ . भू.अ. , वलगाव 
अमरावती 


एकूण 


गावे मिळकती 
( ५ ) 


१. वलगांव २०५२ 

२. शिराळा १३२ ९ 


३. पुसदा ६०१ 

४. नया 

६३३ 


अकोला 

५. यावली ६७ ९ 


६. माऊली १०३७ 

७. रेवसा ८१३ 


०७ गावे 


७१४४ 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाची गावे 


गाव 


१. देवरी 

२. धानोरा 

कोकाटे 
३.नरसिंगपुर 

४. देवरा 


५. रोहण 

खेडा 


५ गावे 


मिळकती 


( ६ ) 


१०५ वलगाव 

२०६ 


१५१ 

२३८ 


१८४ 


सजा 


८८४ 


गावे 


१. वलगांव 

२. शिराळा 


३. पुसदा 

४. नया 


( ७ ) 


अकोला 

५. यावली 


६. माऊली 

७. रेवसा 

८. देवरी 


पुर 

११. देवरा 

१२. रोहण 

खेडा 


मिळकती 


१२ गावे 


२०५२ 

१३२ ९ 


६०१ 

६३३ 


६७ ९ 


९ . धानोरा 

कोकाटे 

१०. नरसिंग- १५१ 


१०३७ 

८१३ 

१०५ 

२०६ 


२३८ 

१८४ 


८०२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी दिनांक १२ जानेवारी , २०२३ पासून करणेची आहे . तसेच वाचा क्र . ( ३ ) ते ( ७ ) मध्ये नमूद केलेनुसार १ ) मौजे 
देवरी ३८१३ ९ / - , २ ) मौजे धानोरा कोकाटे ७०००५ / - , ३ ) मौजे नरसिंगपुर ४४५८ ९ / - , ४ ) देवरा ८३८७३ / - , ५ ) रोहणखेडा ६ ९९ ४२ / - सनद फी 
तात्काळ वसूल करावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५२ . 

वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . - संकीर्ण -२०१८ - प्र . क्र .१३ मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०१ ९ . 

( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र -३ ९ 
२०२१ , दिनांक २५ जानेवारी , २०२१ . 


अधिसूचना 

क्रमांक - शिरस्तेदार - गांवठाण अधिसूचना - परिरक्षण आदेश क्र . ४-१८८-२०२३ – 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण - २०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये राज्यात 
गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे . सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख 
( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण ड्रोन सर्व्हे - प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , दिनांक २५ जानेवारी , २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक , 
भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे 
सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत . 


अ.क्र . 


( ३ ) उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिरक्षण प्रस्ताव क्र . - शिर - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजे गोंविदपुर- २०२२ , अमरावती , दिनांक 
१ ९ डिसेंबर , २०२२ . 


. 

त्यानुसार , उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील वाचा क्र . ( ३ ) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा शेगांव मध्ये १. मौजे गोविंदपुर हे 
गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे . त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमि 
अभिलेख , अमरावती या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा शेगांव , १. मौजे गोविंदपुर हे १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे . तसेच त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गांव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट - ब 

उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती याचे अधिनस्थ सजा शेगांव मधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशिल 

व 


( १ ) 


जिल्हा 


( २ ) 


तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने 
पुनर्रचनेपूर्वी 

नाव 

घ्यावयाची गावे 


( ३ ) 


१ अमरावती अमरावती 


सजा गावे मिळकती गाव 
( ५ ) 


( ४ ) 

उ . अ . , भू.अ. , शेगाव 
अमरावती 


एकूण 


१. शेंगाव २६२० 

२. नांदगांव १८०६ 
पेठ 


३. रहाटगाव ६४ ९ 

४. अंजन- १२२६ 

गाव बारी 


५. रहाट- १३२२१ 
गाव 

विस्तारीत 

६. शेगाव २०७५ 
विस्तारीत 

७. म्हसला २२६३ 


०७ गावे 


२३८६० 


मिळकती 
( ६ ) 


१. गोविंदपुर १०० 


१ गाव 


१०० 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


सजा गावे मिळकती 

( ७ ) 


शेगाव 


१. शेगाव 

२. नांदगाव 

पेठ 


३. रहाटगाव ६४ ९ 

४. अंजनगाव १२२६ 

बारी 

५. रहाट 

गाव 

विस्तारीत 

६. शेगाव 


विस्तारीत 


3 


२६२० 

१८०६ 


७. म्हसला 

८. गोविंदपुर 

८ गावे 


१३२२१ 


२०७५ 


२२६३ 

१०० 


२३ ९ ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २-८ , २०२३ / माघ १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी दिनांक १२ जानेवारी , २०२३ पासून करणेची आहे . तसेच वाचा क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद केलेनुसार १ ) मौजे 
गोविंदपुर ६७४१ ९ / - सनद फी तात्काळ वसूल करावी . 


४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५३ . 

वाचा : 

( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०१ ९ . 

( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र -३ ९ 
२०२१ , दिनांक २५ जानेवारी , २०२१ . 


अधिसूचना 

क्रमांक - शिरस्तेदार - गांवठाण अधिसूचना - परिरक्षण आदेश क्र . ३- १ ९ ० - २०२३. - 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . संकीर्ण - २०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये राज्यात 
गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे . सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख 
( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण ड्रोन सर्व्हे - प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , दिनांक २५ जानेवारी , २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक , 
भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / 
सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत . 


( ३ ) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील परिरक्षण प्रस्ताव क्र . - शिर - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजे म्हसला - २०२२ , अमरावती , दिनांक 
१ ९ डिसेंबर , २०२२ . 

$ 


1 

त्यानुसार , उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील वाचा क्र . ( ३ ) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा बडनेरा मध्ये १. मौजे म्हसला हे 
गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे . त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमि 
अभिलेख , अमरावती या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा बडनेरा , १. मौजे म्हसला हे १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे . तसेच त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गांवे परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


जिल्हा 


( १ ) ( २ ) 


परिशिष्ट - ब 

उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती याचे अधिनस्थ सजा बडनेरा मधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील 

पुनर्रचनेनंतरची स्तिथी 


तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे 
पुनर्रचनेपूर्वी 

नाव 


( ३ ) 


अमरावती अमरावती 


अमरावती : 

दिनांक ४ जानेवारी २०२३ . 


सजा 


( ४ ) 

उ.अ. , भू.अ . , बडनेरा 
अमरावती 


एकूण 


गावे मिळकती 
( ५ ) 


१. बडनेरा ४११४ 
२. वरुडा ११२१ 

३. जेवड ६०४४ 

४. वडद 

१८४ 


०४ गावे 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाची गावे 


गाव मिळकती 


१. म्हसला 


११४६३ १ गाव 


४ 


४ 


सजा 


बडनेरा 


गावे 


( ७ ) 


१. बडनेरा 

२. वरुडा 

३. जेवड 

४. वडद 

५. म्हसला 


५ गावे 


मिळकती 


४११४ 

११२१ 

६०४४ 

१८४ 

४ 


११४६७ 


सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी दिनांक १२ जानेवारी , २०२३ पासून करणेची आहे . तसेच वाचा क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद केलेनुसार १ ) मौजे 
म्हसला १४७२ / - , सनद फी तात्काळ वसूल करावी . 


स्मिता शहा , 
जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 
अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


